महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर  $5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना 
/ अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः मवैअ-२०२१/प्र.क्र.४६३/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन आदेशा क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.१३३/सेवा-३, दि.०९.०८.२०२१. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे२/कक्ष २/टे३/ 
डॉ.जठार/पदस्थापना /१५५९/२१, दि.२१.१०.२०२१. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील 
विवरणपत्र-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना / अंशत: बदल्या करण्यात 
येत आहेत. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे | दि.०९.०८.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये | सुधारीत पदस्थापनेचे / बदलीचे 
नाव करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण / ठिकाण 
सद्यस्थितीत कार्यरत ठिकाण 
|. येळ. | | २. ३. 1 छॅ.. | 
| डा प्रसाद प्रल्हाद जठार | मा. राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक | उ जिरु पनवेल जि रायगड 
आस्थापना राजभवन मुंबई 
२ | डाशोभाजीवनवायदंडे | प्राआ के जागजी जि उस्मानाबाद उजिरुतुळजापूरजि 
उस्मानाबाद 


१) या आदेशान्वये सुधारीत पदस्थापना / अंशत: बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 
त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना 
कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः मवैअ-२०२१/प्र.क्र.४६३/सेवा-३ 


२) सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०३१४५७१८४६१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAYKUMAR ल 
LAXMANRAO ५५५. 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचाळक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल, HERTS 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) उपसंचालक आरोग्य सेवा, ठाणे व लातूर. 

) जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड व उस्मानाबाद. 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड व उस्मानाबाद 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड व उस्मानाबाद. 

९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


&. 


पृष्ठ रपैकी२ 


